अर्थसंकल्पिय अनुदान सन 2098-200 

“२२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (०१) (०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” 

मागणी क्रमांक वाय -२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख : १८ जून, २०१९ 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक,वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ 
२. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२३, दिनांक १६ एप्रिल, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


सन २०१९-२० चा अंतरिम अर्थसंकल्प विधानमंडळास सादर करण्यात आला असून 
विनियोजन विधेयक मंजूर होईपर्यन्तच्या कालावधीसाठीचा माहे एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ या चार 
महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी विधानमंडळाने महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक, २०१९ 
मंजूर केले आहे. सदर विधेयकाचे अधिनियमात रुपांतर झाळे असून ते महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-२ 
म्हणून महाराष्ट्र शासन, राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक ८ मार्च, २०१९ मध्ये प्रसिध्द करण्यात 
आले आहे. सन २०१९-२० या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी माहे एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ या 
चार महिन्यांचा निधी वित्त विभागाने संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये वितरीत केला आहे. 


2. जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ 
च्या अधिका-यांचे वेतन व वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व WIR (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२२३ 


वर्ष सन २०१९-२० करिता ०१, वेतन साठी रुपये १२,२७,५०,०००/- व ११, देशांतर्गत प्रवास खर्चासाठी 
रुपये ४१,१३,०००/- इतके लेखाअनुदान वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त परिपत्रकान्वये मंजूर करण्यात 
आले आहे. 


3. सन 2098-20 करीता उपरोक्त लेखानुदानापैकी रुपये 99,40,00,000/- इतक्या ०१, 
वेतन निधीचे वाटप जिल्हा परिषदांना दिनांक १६.४.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आले 
आहे. आता उपरोक्त लेखाशिर्षातर्गत ११, देशांतर्गत प्रवासखर्च करीता अनुदान वितरित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


SIR निर्णय:- 


सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी 
पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ च्या अधिका-यांचे ११, देशांतर्गत प्रवासखर्च 
भागविण्यासाठी या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण अनुदान 
रुपये १४,२०,०००/- (अक्षरी रुपये चौदा लाख वीस हजार फक्त) संबंधित मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 
यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शार्तीच्या अधिन राहील. या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही 
दक्षता घेण्यात यावी. 


3. सदर TRA निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 


यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२२३ 


परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS 
द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व 
Offline Tad वितरीत करण्यात येऊ नये. 


४. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च मागणी क्रमांक 
वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 009, संचाळक व WIA (०१) (09) 
पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८४३)” ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 
दिनांक १ एप्रिळ, २०१९ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहेत. या 
परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शा्तींची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१५१७०६२३०१२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Chetan italy soa chen ca an 


ou=WSSD, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=946f8eff01148466e26f8d80863da3 
a a S a h e 4d0a26661f5eefb602c359549d8ed451 le, 


serialNumber=7268de4066097 1f80951c66d 


0e657e903b378196f51a978d2a366cf5eb564 


Nikam 01) 
चेतन निकम 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 
४. सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 


५. जिल्हा पाणी पुरवठा अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२२३ 


कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०. उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
११. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 

१२. वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१९) 

१३. कार्यासन क्रमांक पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१४. ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 

१५. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


eon SG O&M 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२३, दिनांक १८ जून, २०१९ सोबतचे सहपत्र 
मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 009, संचालक व प्रशासन ७१03) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५१८४३)" 
जिल्ह्याचे नांव सन २०१९-२० करीता या झासन निर्णयान्वये । लेखाश्ीर्ष २२१५१८४३ खाली वितरीत करण्यात 
वितरीत करण्यात येत असलेले ११, देशांतर्गत येत असलेली एकूण रक्कम (अक्षरी रुपये) 


प्रवासखर्च अनुदान 


2 

Sali तये साठ हजार ककत 

share तये चाडास हजार ककत 

ee लाख कत 

rere ore हजार ककत 

१६ |औरंगाबाद पये पन्नास हजार फक्त 
Tan हजार फक्त 

सना येर हजार फक्त 

vo eT हजार फक्‍त 

२८ ।यवतमाळ पये दहा हजार फक्त 

३ गोंदिया पये दह हजार ककत 

४ rate तय एक लाख त्रास हजार ककत 


Chetan Balasaheb Nikam 


~o 


-O 
S 
a ट्र 4) ०3 abl al) 4 
4 ऱ्य 6 
zi za 1) oy 
3 
ठी] 


०८॥ (८० | A] -0 


(चेतन निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


